महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई यांना तात्पुरती 
व्यवस्था म्हणून एमटीएनएल, पवई येथील दुसरा, 
तिसरा, चौथा व सहावा मजला तसेच विद्यार्थी 
निवासाकरीता वसतिगृह खोल्या (२९५) भाडेतत्त्वावर 
घेऊन भाडे करारनाम्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- ASH २०२३/प्र.क्र.१७/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १० मार्च, २०२३. 


वाचाः- १. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई यांचे पत्र क्र.एनएलयूएम/आरईजी/३००४१९/४११२, 
दि.३०.०४.२०१९. 
२. कार्यकारी अभियंता, यांचे कार्यालय उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग यांचे दि.०९.०२.२०२३ 
रोजीचे पत्र. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२ 
दि.१७.०४.२०१५. 


प्रस्तावना :- महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई करिता पहाडी गोरेगाव येथील जमीन उपलब्ध करुन 
देण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु असुन या जागेवर बांधकाम होऊन विद्यापीठ सुरु होण्यास आणखी कालावधी 
लागणार आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई चे कामकाज तात्पुरत्या स्वरुपात 
एमटीएनएल, पवई येथील २ रा, ३रा , ६ वा व ४ थ्या माळ्यावर भाडेकराराने सुरु करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. तथापि सदरहु भाडेकरार संपला असल्याने महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई 
यांना तात्पुरती व्यवस्था म्हणून एमटीएनएल, पवई येथील दुसरा, तिसरा, चौथा व सहावा मजला तसेच 
विद्यार्थी निवासाकरीता वसतिगृह खोल्या (२९५) भाडेतत्त्वावर घेऊन भाडे करारनामा नुतनीकरण 
करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये विनंती केली आहे. सदर विनंतीच्या 
अनुषंगाने प्रस्तावित भाडेकरार दरसुची तपासुन देण्याची कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई यांना विनंती 
करण्यात आली होती. सदरहु विनंतीस अनुसरुन संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये भाडेकराराचे दर वाजवी 
असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व दरसुची शासनास सादर केली आहे, सदरहु दरसुची नुसार संदर्भ क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानुसार या भाडेकरार करण्याच्या प्रस्तावास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- (9) महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई या विद्यापीठाला, तात्पुरत्या स्वरुपात 
एमटीएनएल, पवई, मुंबई येथील येथील दुसरा, तिसरा, चौथा व सहावा मजला तसेच विद्यार्थी 
निवासाकरीता वसतिगृह खोल्या (२९५) भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करुन घेण्यासाठी कार्यालय व वर्ग 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH २०२३/प्र.क्र.१७/विशि-२ 


खोल्यांकरीता रु.१५,६१,२५,२८०/- व वसतीगृहातील २९५ खोल्यांकरीता रु.८,९८,०९,८००/- असा 
एकूण रु.२४,५९,३५,०८०/- इतक्या भाडेकरारास मान्यता देण्यात येत आहे.सविस्तर Tales 


खालीलप्रमाणे आहे:- 
Office Building = 

Rented | Rate per | Total GST Total with | Period of Rent Agreement 

Area Sqr. Feet GST 

Sqr. in INR 

Feet 
Qnd 6" | 25,923 240 62,21,477 11,19, 866 73,41,343 15.02.2020 to 14.02.2023 
floor 
4" Floor 13,150 240 31,56,000 5,68,080 37,24,080 14.03.2020 to 14.08.2023 
37१ Floor | 6,868 240 16,48,320 2,96,698 19,45,018 22.04.2022 to 21.04.2025 

Rent per month 1,30,10,440 
Rent per year 15,61,25,280 
Hostel Building ० 2.2 3. ee __ 
Rented | Rate per | Total GST Total with | Period of Rent 
Rooms | per room GST Agreement 
in INR 
Rooms 100 21500 21,50,000 3,87,000 25,37,000 02.06.2020 to 31.03.2023 
Rooms 50 21500 10,75,000 1,93,500 12,68,500 16.06.2020 to 31.03.2023 
Rooms 50 21500 10,75,000 1,93,500 12,68,500 12.07.2020 to 31.03.2023 
Rooms 25 21500 5,37,500 96,750 6,34,250 15.06.2020 to 31.03.2023 
Rooms 25 21500 5,37,500 96,750 6,34,250 22.04.2022 to 31.03.2023 
Rooms 45 21500 9,67,500 1,74,150 11,41,650 12.08.2022 to 31.03.2023 
Rent per month 74,84,150 
Rent per year 8,98,09,800 aa 
(३) सदर भाडेकराराच्या मसुद्यात नमूद केलेल्या सर्व अटी व शतींचे WA करण्याची संपूर्ण 


जबाबदारी कुलगुरु, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई यांची राहिल. 


२. उक्त प्रयोजनार्थ येणारा खर्च “मागणी क्र.- डब्ल्यू-२, प्रधानशीर्ष-२२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, 


०३-विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२-विद्यापीठांना सहाय्य, -(००) (२१) विधी विद्यापीठाचा विकास 
(2202 जी ९५९), ३१ सहाय्यक अनुदाने” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षातील मंजूर 


तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH २०२३/प्र.क्र.१७/विशि-२ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१३१२१५४३४६०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नांवाने, 


AJIT MADHUKARRAO : 
BAWISKAR : 
(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


) 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय , मुंबई. 

) मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.कुलगुरू, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई. 

) महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१०) महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

११) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती). 

१२) कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई. 

१३) सह संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई विभाग. 

१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

१५) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-३) मंत्राळय, मुंबई. 

१६) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) अवर सचिव (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


